Keli 
7 


सन 2029-22 या आर्थिक वर्षाकरीता 
वनमहोत्सव (२४०६८५५१) लेखाठीर्षांतर्गत 
अनुदान वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१८/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ६.७.२०२१ 


१) वित्तविभाग,शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्रक्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/ प्र.क्र.१२/२२/२०-२१,दि. २७.४.२०२१ 
४ शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ७.५.२०२१ 
५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्रक्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/ प्र.क्र.१२/७५/२१-२२,दि. १७.६.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

दिनांक १५ जून ते ३० सप्टेंबर हा काळ वन महोत्सवाचा काळ म्हणून साजरा करण्यात येतो. या 
कालावधीत वनीकरणासाठी लोकांना वृक्ष लागवडीसाठी उद्युक्त करण्याच्या दृष्टीने शासनामार्फत सवलतीच्या 
दराने रोपांचा पुरवठा करण्यात येत असतो. 
२. सदर योजनेसाठी मागणी क्र. सी-०७-२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (99)(38) वन महोत्सव (२४०६८५५१) या 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०२१-२२ करिता खालीलप्रमाणे नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 


(रु. लाखात) 
वनमहोत्सव मजूरी  । पुरवठावसामग्री | जाहिरातव एकूण 
प्रसिध्दी 
अर्थसंकल्पीय निधी ४९७.९५ ४९७.९५ ४.१० १०००.०० 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ परिपत्रकानुसारशासन आदेश समक्रमांक दिनांक ७.५.२०२१ अन्वये सदर 
योजनेंतर्गत ०२ - मजुरी उदिष्टांकरीता रू.२४.८९ लक्ष (५ cane वितरीत करण्यात आळेला आहे. AAAS 
मुख्य वनसरंक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र ५ च्या पत्रान्वये 
रू.१०७०.२२ लक्ष रकमेचा चालू बाब प्रस्ताव सादर केलेला असून, त्यास मान्यता देण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 
संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागामार्फत सदर योजनेतील ०२ - मजुरी उदिष्टांकरीता १५ टक्के निधी 
रू.७४.६९ लक्ष व २१- साहित्य व पुरवठा या उदिष्टांतर्गत १० टक्के निधी रू. ४९.७९ लक्ष अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१८/फ-११ 


०२ - मजुरी उदिष्टांकरीता उपलब्ध असलेल्या १५ टक्के निधी (रू.७४.६९ लक्ष) पैकी ५ टक्के निधी (रू.२४.८९ लक्ष) 
निधी संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला असून, उर्वरित १० टक्के निधी व २१- साहित्य व 
पुरवठा या उदिष्टांतर्गत १० टक्के निधी (रू. ४९.७९ लक्ष) वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या “ वनमहोत्सव (२४०६८५५१)” या योजनेकरिता सन 
२०२१-२२ या वित्तीय वर्षात खाली नमूद केल्याप्रमाणे निधी वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ. योजनेचे उदिष्ट 
रह, त्यांत 
०२ -मजूरी २१- साहित्य व पुरवठा 
र्थसंकल्पीय बीडीएस शा.नि. निधी | बीडीएस निधी 
निती प्रणालीवर | दि.७.५.२०२१| वितरणास BER ‘a पीय॒ प्रणालीवर | वितरणास 
वितरीत निधी उसार वितरीत मान्यता । नि वितरीत निधी मान्यता 
निधी 
4 वनमहोत्सव) ४९७.९५ ७४.६९ २४.८९ ४९.८० | ४९७.९५ ४९.७९ ४९.७९ 
२४०६८५५६५१ 
२. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, 
विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना 
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. सदर निधी मंजूर असलेल्या 
योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 
३. सदर निधी वितरित करण्यापूवी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) , महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी सन २०२१-२२ करिता वितरित केलेला निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्यतिरिक्‍्त 
अन्यत्र ठिकाणी वळता केला नसल्याची खात्री करावी. 
४. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदी व महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदींनुसार व वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 
प. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा तपशील 
शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल 
प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१८/फ-११ 


६. सदर योजने अंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ च्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीत निधीतूनखर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणीक्र.सी-०७ 

२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन, 

राज्य योजनेंतर्गत योजना (११)(३४) वनमहोत्सव योजनंतर्गत (राज्य) (२४०६ ८५५१). 

०२- मजूरी, २१- साहित्य व पुरवठा 


७ सदर शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १व २ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक/शासन निर्णयानुसार 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०६१७४३५९०३१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


y Arvind Shankar Apte 


. Digitall 
Arvind ae 
And F 
st=Mal a 
2.5.4.20=c0a68ee850c7ae56e3bbf1e252bef5c7e2ba3631 


S h a Nn ka [| A pt e df8eadfded47cdd3c33b91a1, cn=Arvind Shankar Apte 


Date: 2021.07.06 17:45:05 +05'30' 


(अरविंद आपटे) 
मुख्य वन संरक्षक (मंत्रालय) 


rnment Of Maharashtra, ou=Revenue 
Department, postalCode=400032, 
htra, 


प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 
५. वनसरंक्षक , सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 
६. उप वनसंरक्षक (प्रा) (सवी/विभागीय वन अधिकारी (प्रा)/उपविभागीय वन अधिकारी (प्रा) 
७. विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 
८. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ ,मुंबई व नागपूर, 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 
११. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी, मुंबई 
१२. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. उप सचिव/अवर सचिव(सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६. निवडनस्ती फ-११. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


